महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर व 
शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूकींसाठी 
मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०७/टीएनटी-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. १२ सप्टेंबर, २०२२. 
संदर्भ:- as oe 
अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र. - 
२०२२/प्र.क्र. ६०२/२२/३३, दिनांक 02 सप्टेंबर, २०२२ 

परिपत्रक:- 

भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.१४.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार, 
राज्यातील नाशिक व अमरावती विभाग पदवीधर तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभाग शिक्षक 
विधानपरिषद मतदारसंघामध्ये सन २०२३ मध्ये होणाऱ्या द्विवार्षिक निवडणूकींसाठी त्या 
विभागातील अनुक्रमे पदवीधर व शिक्षक यांची दि. १-११-२०२२ या अर्हता दिनांकावर पुर्णत: नविन 
मतदार यादी (de-novo elector’s roll) तयार करण्याची मोहीम दि.०१.१०.२०२२ पासून सूरु होत 
आहे. या मोहिमेंतर्गत दि. १-१०-२०२२ ते दि. ७-११-२०२२ या कालावधीत पदवीधर मतदार 
नोंदणीसाठी नमुना १८ (Form १८) व शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी नमुना १९ (Form १९) 
स्विकारण्यात येतील. दि. २३-११-२०२२ रोजी प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील व दि. 
२३-११-२०२२ ते दि. ९-१२-२०२२ या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारल्यानंतर, दि.३०-१२- 
२०२२ रोजी अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येतील. 


२. उपरोक्त द्विवार्षिक निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी, नाशिक व अमरावती विभागातील 
पात्र पदविधर व्यक्‍तींनी तसेच औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांनी त्या 
संबंधित विभागामध्ये पदवीधर/ शिक्षक मतदार म्हणून मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करावी, यासाठी 
नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील झाळांनी खालीलप्रमाणे मोहिम 
राबविण्याबाबतची विनंती अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या निवडणूकांसाठी संबधित विभागीय आयुक्‍त हे मतदार नोंदणी 
अधिकारी (Electoral Registration Officer) तसेच त्या विभागातील जिल्हाधिकारी हे सहायक 
मतदार नोंदणी अधिकारी (Assistant Electoral Registration Officer) असतात. 

३. नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील शौक्षणिक संस्था/झाळांनी 
पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


अ) पदवीधर मतदार संघ - 

e नाशिक व अमरावती विभागामध्ये पदवीधर विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार यादी 
तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील पात्र पदवीधर शिक्षकांनी (अर्हता दिनांक 
दि. १-११-२०२२ पुर्वी किमान ३ वर्षे आधी पदवी धारण केलेल्या) संबधित पदवीधर मतदार 
संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित 
करण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०७/टीएनटी-४, 


नाशिक व अमरावती विभागातील पात्र पदवीधर शिक्षकांना संबधित पदवीधर विधान परिषद 
मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना १८ ( FORM १८) भरावा 
लागेल. सदर नमुना १८, संबधित विभागीय आयुक्‍त (या निवडणूकीचे मतदार नोंदणी 
अधिकारी), संबधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), विभागीय 
आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप विभागिय आयुक्‍त तसेच तहसिलदार यांच्या 
कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या कार्यालयात भरुन 
देता येतील. त्याच प्रमाणे, हा नमुना मुख्य निबडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
httos://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर Downloads/ DownloadForms/ 
Form-9¢.pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहे. सदर नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन 
(प्रिन्ट काढून) भरुन देता येईल. (ऑन-लाईन पद्धतीने नमूना सदर करण्याची सुविधा 
उपलब्ध नाही) 

योग्य रितीने भरलेला नमुना १८ ( FORM १८) , त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेच्या आवश्‍यक 
पुराव्यासह वर नमूद सबधित कार्यालयात सादर करता येईल. सदर अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात 
सादर केल्यास, संबधित पदनिर्देशित अधिका-याला मुळ पदवी प्रमाणपत्र/ गुणपत्रिका किंवा 
अन्य विहित कागदपत्र दाखवावे लागेल. टपालाद्वारे नमुना १८ पाठविल्यास, संबधित 
शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारा पुरावा/कागदपत्रे पदनिर्देशित अधिकारी/सहायक पदनिर्देशित 
अधिकारी/संबधित जिल्ह्यातील राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी पब्लिक यांच्याकडून प्रमाणित 
केळेळी असणे आवश्‍यक आहे. 

ब) शिक्षक मतदार संघ - 

औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागामध्ये शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी मतदार 
यादी तयार करण्यात येत असल्याने, त्या विभागातील, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० 
च्या अधिनियम २७ (३)(ब) खाली राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने निश्चित 
केलेल्या, माध्यमिक झाळेपेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या शाळांमध्ये दि. १-११-२०२२ या अर्हता 
दिनांकापुर्वीच्या लगतच्य सहा वर्षामध्ये किमान ३ वर्षे शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या 
शिक्षकांना संबधित शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याचे आवाहन 
करण्यात यावे तसेच प्रोत्साहित करण्यात यावे. 

औरंगाबाद, नागपूर व कोकण विभागातील पात्र शिक्षकांना संबधित शिक्षक विधान परिषद 
मतदार संघाच्या मतदार यादीमध्ये नांव नोंदणी करण्यासाठी नमुना १९ ( FORM १९) व 
त्यासोबत विहित नमुन्यातील संबधित शौक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने दिलेले प्रमाणपत्र भरावे 
लागेल. सदर नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, संबधित विभागीय आयुक्‍त (या 
निवडणूकीचे मतदार नोंदणी अधिकारी), संबधित जिल्हाधिकारी (या निवडणूकीचे मतदार 
नोंदणी अधिकारी), विभागीय आयुक्तांकडून पदनिर्देशित केलेले उप विभागिय आयुक्‍त तसेच 
तहसिलदार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील तसेच सदर योग्यरित्या भरलेले अर्ज त्या 
कार्यालयात भरुन देता येतील. त्याच प्रमाणे, नमुना १९ व विहित प्रमाणपत्राचा नमुना, मुख्य 
निबडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर अनुक्रमे, Downloads/DownloadForms/Form-19.pdf व Downloads/ 
DownloadForms/Certificate-Form-19.pdf येथे सुद्धा उपलब्ध आहेत. सदर नमुने 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०७/टीएनटी-४, 


संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेऊन (प्रिन्ट काढून) भरुन देता येतील. (ऑन-लाईन 
पद्धतीने नमूना सदर करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही) 

७» योग्य रितीने भरलेला नमुना १९ ( FORM १९) , त्यासोबतच्या वर नमूद केलेल्या विहित 
प्रमाणपत्रासह उपरोक्त संबधित कार्यालयात सादर करणे अपेक्षित आहे. 


४. एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in ७५॥ प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे स्विकारण्यात येत 
नाहीत. तथापि, संस्था प्रमुख (Head of Institution) त्यांच्या संस्थेतील पात्र शिक्षक/पदवीधर 
कर्मचा-यांचे अर्ज एकत्रित रित्या सादर करु शकतात. राजकीय पक्ष, मतदान केन्द्र निहाय प्रतिनिधी 
किंवा रहिवाशी कल्याणकारी संघटना यांच्यामार्फत एकत्रित स्वरुपात अर्ज (Application in bulk) 
प्राप्त होणा-या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही. 


५. विधानपरिषदेच्या शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून नाव नोंदणी 
करण्यासाठीची पात्रता तसेच कार्यपध्दती या बाबतची सविस्तर माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या 
पत्र क्र. ३७/एलसी/इन्स्ट/इसीआय/एफयुएनसी/इआरडी/इआर/२०१६ दि. ५ सप्टेंबर, २०१६ च्या 
पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. सदर पत्र मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
httos://ceo.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर “ Schedule for de-novo preparation of 


electoral rolls w.r.t. 1-11-2022 as qualifying date in respect of Graduates’ and Teachers’ 
Constituencies of State Legislative Council” UT शिर्षकाखाली उपलब्ध आहे. 

६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी क्षेत्रीय 
यंत्रणेमार्फत सदर परिपत्रक शाळा/विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय व शिक्षण संस्था यांच्या 
निदर्शनास आणावे. 

७. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२१८११४३८७२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
TU S HAR VASA NT N:cHIN, CAGOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou-SCHOOL EDUCATION 


4.20=19c6c23f510a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89 181 1863406926 
7a22b9F, postalCode=4000: 


MAHAJAN या 
( तु.व.महाजन ) 
उप सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

प्रत - 

१. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत कार्यवाहीसाठी- 

१. आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे 

२. राज्य प्रकल्य संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

४. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, (सवी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०७/टीएनटी-४, 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

६. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

९. विभागीय शिक्षण उपसंचालक,नाशिक/अमरावती/औरंगाबाद/नागपूर/मुंबई 

१०.निवड नस्ती टीएनटी-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


